महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा 
२०१९ मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
गट-ब या पदावरील नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२ /प्र.क्र. ५५ (५)/आ(स.अ.श्रे-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०२३ 
संदर्भ :- 
१) जलसंपदा विभाग, शा. नि. क्र. नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.५५(१)/आ(स.अ.श्रे-२), दि.१.१२.२०२२ 
२) जलसंपदा विभाग, शा. शु. क्र. नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.५५(१)/आ(स.अ.श्रे-२), दि.२.१२.२०२२ 
३) जलसंपदा विभाग, शा. नि. क्र. नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.५५(१/आ(स.अ.श्रे-२), दि. ४.०१.२०२३ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या गट- 
ब पदांकरिता शिफारस केलेल्या ५५१ उमेदवारांपैकी नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या ४८१ 
उमेदवारांची संदर्भाधीन क्र.१ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 
या गट-ब या पदावर जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रूजू होतील त्या दिनांकापासून दोन 
वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. 


२. संदर्भाधीन क्र.१ व ३ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. ३(२ अन्वये “परिविक्षाधीन 
उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
तात्काळ रूजू व्हावे. सदर विहीत कालावधीत उमेदवार रूजू झाला/ झाली नाही तर तो/ती 
नोकरीची संधी wards व त्याच्या नियुक्‍्तीकरिता विचार करण्यात येणार नाही. ते वरील पदावर 
इच्छुक नाहीत, असे गृहीत धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे आदेठा आपोआप रद्द होतील.” अशी 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. 


३. संदर्भाधीन क्र.१ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती दिलेल्या ४८१ उमेदवारांपैकी, 
सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील नमूद ३० उमेदवार हे रूजू होण्यास दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये 
(नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत/ रूजू होण्यास अंतिम मुदतवाढ दिलेल्या 
दिनांकापर्यंत) त्यांना पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी रूजू झाळेळे नाहीत. यास्तव, सोबतच्या 
परिशिष्ट अ मधील नमूद ३० उमेदवारांची संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र. ५५ (५/आ(स.अ.श्रे-२) 


अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) या गट-ब या पदावर करण्यात आलेली तात्पुरती नियुक्‍ती या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२११२१३१४०६२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०. 
११. 
१२. 
१३.८ 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

A N | | V | TT H A | ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0243d4781b79f364761efde22e15161622e87986 
fb431d9cbc0ecc6469d5e203, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=9A8B949B82C94F286DC79EF74BFCAE2A4 
E204E31853685E98B0B86C438C888E9, cn=ANIL VITTHAL 
DEOKATE 

Date: 2023.08.21 12:15:22 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे. 


अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक. 

महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य),जलसंपदा विभाग, नागपूर/औरंगाबाद 

मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 
मुख्य अभियंता (स्था.) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 

मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 

संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र. ५५(५)/आ (स.अ.श्रे.२), दिनांक २१.०८.२०२३ सोबतचे 


म.लो.आ. ने शिफारस 


केलेला गुणवत्ता 


T क्रमांक 


१८/२०१९ 


३५/२०१९ 


उमेदवाराचे नांव 


श्री. विक्रांत गजेन्द्रकुमार भारद्वाज 


श्री. सुमित केदार ढोरे 


परिशिष्ट -अ 
जात प्रवर्ग 


खुला 


इमाव 


नियुक्तीचा प्रवर्ग 


खुला 


खुला 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत रायगड पाटबंधारे 
विभाग, कोलाड येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,यवतमाळ अंर्तगत कार्यकारी 
अभियंता,बेंबळा पाटबंधारे विभाग,यवतमाळ अंतर्गत बेंबळा 
कालवे उपविभाग क्र.३ कळंब येथील रिक्‍त पदी 


५३/२०१९ 


८५/२०१९ 


श्री. आशिष बाळकृष्ण मुंगसे 


श्री. देवानंद उत्तम जाधव 


खुला 


खुला 


खुला 


खुला 


मुख्य अभियंता (विप्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सातारा (मंडळ कार्यालय) अंर्तगत कार्यकारी 
अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र.२ सातारा (विभागीय 
कार्यालय) अंर्तगत धोम डावा कालवा उपविभाग क्र.४ सातारा 
येथील रिक्‍त पदी 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, निरा देवघर 
प्रकल्प विभाग, सांगवी (भाटघर) अधिनस्त निरा देवघर 
प्रकल्प उप विभाग क्र. ५, लोणंद येथील रिक्‍त पदी 


९१/२०१९ 


९६/२०१९ 


१०४/२०१९ 


१०७/२०१९ 


श्री. अनिकेत शिवनाथ जाधव 


श्री. रवि दिपक हिरुरकर 


श्री. अनिल चंद्रकांतराव भद्रे 


श्री. विनायक सुभाष पाटील 


आदुघ 


इमाव 


खुला 


खुला 


खुला 


खुला 


खुला 


खुला 


मुख्य अभियंता (विप्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सातारा (मंडळ कार्यालय) अंर्तगत कार्यकारी 
अभियंता, उरमोडी धरण विभाग सातारा ( विभागीय 
कार्यालय) अंर्तगत उरमोडी कालवे उपविभाग क्र.१ 
रहिमतपूर येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, 
अमरावती अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील मुख्य 
अभियंता विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत वाशिम 
पाटबंधारे मंडळ वाशिम अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभाग, 
वाशिम (बांध) येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील नांदेड पाटबंधारे मंडळ, 
नांदेड अंर्तगत लघु पाटबंधारे विभाग, हिंगोली विभागीय 
कार्यालयातील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत रायगड पाटबंधारे 
विभाग, कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, कोलाड (अंबा) 
अंतर्गत सिंचन शाखा पाली येथील रिक्‍त पदी 


4| 


१२७/२०१९ 


श्री. तेजस ईश्वर लाडे 


खुला 


खुला 


मुख्य अभियंता, मध्यवती संकल्पचित्र संघटना,नाशिक 
अंर्तगत अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी ,नाशिक (मंडळांतर्गत) 
(प्रशिक्षण शाखा) येथील रिक्‍त पदी 


गि 


१३७/२०१९ 


श्री. सागर लक्ष्मण ढेरे 


आदुघ 


खुला 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील नांदेड पाटबंधारे मंडळ, 
नांदेड मंडळ कार्यालयातील येथील रिक्‍त पदी 


१२ 


१३ 


१४ 


म.लो.आ. ने शिफारस 
केलेला गुणवत्ता क्रमांक 
१३९/२०१९ 


१९२/२०१९ 


१९८/२०१९ 


२२५/२०१९ 


श्री.आश्युतोष गजानन वानखडे 


श्री. विवेक प्रकाश गजपुरे 


श्री.अजयकुमार दत्तू गवांदे 


श्री.शुभम संजय बाराहाते 


जात प्रवर्ग 


खुला 


इमाव 


इमाव 


इमाव 


नियुक्तीचा प्रवर्ग 


खुला 


इमाव 


इमाव 


इमाव 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत कोकण-२ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत रायगड पाटबंधारे 
विभाग, कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, 
कोलाड येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, दुधगंगा 
कालवे विभाग क्र.१, कोल्हापूर अंतर्गत दुधगंगा कालवा 
उपविभाग क्र.३, निढोरी येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (fo) जलसंपदा विभाग, पुणे अंतगत नाशिक 
महसूल विभागांतर्गत कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे 
विभाग क्र.१, नारायणगांव अंर्तगत पिंपळगांव जोगे पाटबंधारे 
उपविभाग आळकुटी येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
आधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, 
नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प 
विभाग, नागपूर अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी, जलविज्ञान 
प्रकल्प उपविभाग, नागपूर येथील रिक्‍त पदी 


१५ 


१६ 


२२८/२०१९ 


२६०/२०१९ 


श्री. हर्षल प्रकाश सोनावणे 


श्री. मोहम्मद जकरिया लियाकत तांबोळी 


इमाव 


इमाव 


इमाव 


इमाव 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर 
पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), कोल्हापूर अधिनस्त वेदगंगा 
चिकोत्रा पाटबंधारे उपविभाग, गारगोटी येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (विप्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, सोलापूर प्रकल्प शाखा अंर्तगत 
कार्यकारी अभियंता, भीमा पाटबंधारे विभाग, पंढरपूर अंतर्गत 
भीमा विकास उपविभाग क्र.५२, मंगळवेढा अंतर्गत भीमा 
पाटबंधारे शाखा क्र.१, माचणूर येथील रिक्‍त पदी 


| 


२६९/२०१९ 


श्री. दिनेश नामदेव राठोड 


विजा(अ) 


विजा(अ) 


अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास 
संचालनालय पुणे अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील 
अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास 
संचालनालय पुणे अंतर्गत पाटबंधारे संशोधन विभाग, 
अकोला येथील रिक्‍त पदी 


१८ 


१९ 


३३२/२०१९ 


३७२/२०१९ 


श्री. वैभव अशोक कोळेकर 


श्रीमती स्वाती श्रीरंग आग्रे 


विमाप्र 


इमाव महिला 


विमाप्र 


खुला महिला 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद महसूल 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ 
नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
विभाग.क्र.५ हदगांव अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग.क्र. ३८ ढाणकी हदगांव येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ, सांगली अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, म्हैसाळ पंपगृह 
विभाग क्र.२, सांगळी अधिनस्त म्हैसाळ कालवा उपविभाग 
क्र.२, सांगोला येथील रिक्‍त पदी 


२१ 


RR 


म.लो.आ. ने शिफारस 
केलेला गुणवत्ता क्रमांक 


३९१/२०१९ 


३९८/२०१९ 


४५२/२०१९ 


श्रीमती क्र्तुजा बाबुराव साळुंके 


श्री.प्रविण कुमार 


श्रीमती शुभांगी care फुलसंदर 


जात प्रवर्ग 


आदुघ महिला 


अजा 


इमाव महिला 


नियुक्तीचा प्रवर्ग 


खुला महिला 


अजा 


इमाव महिला 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 


मुख्य अभियंता (विप्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा 
मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा 
विभाग क्र.८, सोलापूर अंतर्गत उजनी कालवा उपविभाग 
क्र.५७, सोलापूर येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत कोकण-१ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत रत्नागिरी 
पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
दापोली येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, बीड 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ मंडळ अंर्तगत 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड विभाग 
अंर्तगत लघु पाटबंधारे उपविभाग, पाटोदा येथील रिक्‍त पदी 


२३ 


४७०/२०१९ 


श्रीमती श्रुती रविद्र गेडाम 


इमाव महिला 


इमाव महिला 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, 
पुणे अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर अंतर्गत गुणनियंत्रण 
विभाग अकोला अंतर्गत गुणनियंत्रण उपविभाग, शेगांव 
येथील रिक्‍त पदी 


२४ 


२५ 


२६ 


४८५/२०१९ 


४९६/२०१९ 


००५/२०१९ 


श्री. संजय शिडवा वायेडा 


श्रीमती तन्वी बाळकृष्ण केदारे 


श्रीमती रितू बाळासाहेब सांगलीकर 


अजा महिला 


अजा महिला 


अजा 
महिला 


अजा 
महिला 


मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 
अंतर्गत कोकण १ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, 
आधार Uh संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, 
नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प 
विभाग, कळवा, (ठाणे) येथील रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ 
सिंचन मंडळ,यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस अंतर्गत येथील रिक्‍त 
पदी 
मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ 
सिचन मंडळ,यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता,अरुणावती पाटबंधारे विभाग, दिग्रस अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे उपविभाग,पांढरकवडा येथील रिक्‍त पदी 


२७ 


२८ 


५१२/२०१९ 


५३७/२०१९ 


श्री. प्रदिप साळु लांडे 


श्री. सुजीत शिवाजी सुर्यवंशी 


खुला दिव्यांग 
अस्थिव्यंग 


अज 


खुला दिव्यांग 
अस्थिव्यंग 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ 
सिंचन मंडळ,यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता,यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ अंतर्गत 
उपविभाग क्र.१ यवतमाळ अंतर्गत शाखा राळेगांव येथील 
रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग क्र.१, पंढरपूर अंतर्गत सांगोला शाखा 
कालवा प्रकल्प उपविभाग क्र.५, माळशिरस येथील रिक्‍त पदी 


30 


म.लो.आ. ने शिफारस 
केलेला गुणवत्ता क्रमांक 
५४२/२०१९ 


५४८/२०१९ 


श्री. निखील धरमराज फटींग 


श्रीमती अदिती भरत पवार 


इमाव दिव्यांग 
कर्णबधीर 


खुला खेळाडू 


नियुक्तीचा प्रवर्ग 


इमाव दिव्यांग 
कर्णबधीर 


खुला खेळाडू 


नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,बुलडाणा 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा येथील रिक्‍त पदी 

मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील नांदेड पाटबंधारे मंडळ, 
नांदेड अंर्तगत पुर्णा पाटबंधारे विभाग, वसमतनगर अंर्तगत 
लासिना पाटबंधारे उप विभाग पुर्णा अंर्तगत पाटबंधारे शाखा 
तेलगांव सिंचन शाखेतील रिक्‍त पदी 


4| 


